शैक्षणिक TY २०१९-२० : 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
नवीन अभ्यासक्रम/ विषयांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १५ जून, २०१९. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मशि-४, दि. १३.०९.२०१७. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ अणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० 
साठी नवीन विषय/अभ्यासक्रमांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केळे आहेत. सदर प्रस्तावांची 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या 
शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) तसेच त्याखालील परंतुकान्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमूद 
केल्यानुसार नवीन विषय/अभ्यासक्रमांना खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
Feo: | 2 ३ PB 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
F | गि आर.ए.पोदार कॉलेज ऑफ कामर्स अँण्ड बी.कॉम (अँक्च्युरीयल स्टडीज) 


इकॉनॉमिक्स, माटुंगा, मुंबई-४०० ०१९ 


२ २ किशिनचंद aR कॉलेज विद्यासागर एम.ए.(सायकोलॉजी) (0-§0) 
प्रिसीपळ के.एम.कुंदनानी चौक, १२४,दिनशॉ एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) (0-20) 
वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० एम.एस्सी.(स्टॅटीस्टीक्स) (0-20) 

3 3 एच आर. कॉलेज ऑफ HA अँन्ड एम. कॉम. (बॅंकिंग अन्ड फायनान्स) 
इकॉनॉमिक्स, 923, विद्यासागर, प्रा. के.एम. (०-६०) 
कुंदणाणी चौक, 923, दिनशॉ वाच्छा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई 


| a श्रीमती पी.डी.हिंदुजा ट्रस्टचे के.पी.बी. हिंदूजा । एम.ए. (बिझनेस इकॉनॉमिक्स) (०-६०) 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स ३१५, न्यु चर्णी रोड, मुंबई - | एम.ए. (रुरल डेव्हलपमेंट) (०0-६०) 
Yoo ००४. एम.फील (०-२०) 

एम.कॉम. (ई-कॉमर्स) (0-§0) 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
शिवी २ ३ 1181 | 
षु 4 के.जे.सोमय्या कालेज ऑफ आटस SA बी.कॉम (अकाउटिंग अन्ड फायनान्स) (०- 
विद्यानगर, विद्यासागर कॅम्पस, विद्याविहार, ६०) 
मुंबई-४०० ०७७ बी.कॉम (इन्वेस्टमेंट मॅनेजमेंट) (०0-६०) 
एम.ए. (सोशोलॉजी) (०-६० 
एम.ए. (फिलॉसॉपी) (०-६० 
एम.ए. (इंग्रजी) (०-६० 
एम.ए. (मराठी) (०0-६०) 
एम.ए. (सायकोलॉजी) (०-६० 
एम.ए. (इतिहास) (०-६०) 
६ ६ मुंबई प्रदेश आर्या विद्या सभेचे गुरुकुल कॉलेज । बी.एम.एस.(०-६०) एम.कॉम.(अँडवान्स 
ऑफ कॉमर्स टिळक रोड, गुरुकुल लेन, अकांउटन्सी) (०-६०) 
घाटकोपर (पू), मुंबई-४०० ०७७ एम.कॉम.(बीझनेस मॅनेजमेंट) (०0-६०) 
| al रामानंद आर्याचे डी.ए.व्ही. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, | एम.फील. (कॉमर्स) (0-20) 
आर्टस अँन्ड सायन्स स्टेशन रोड, दातार 
कॉलनी, भांडूप(प), मुंबई-४०० ०४२ 
८ ८ एन.जी.आचार्य आणि डी.के.मराठे कला, विज्ञान | एम.एस्सी.(फायनान्स) 
आणि वाणिज्य महाविद्यालय, एन.जी. आचार्य 
मार्ग, सुभाष नगर, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ 
९ ९ नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशनचे डॉ.बाबासाहेब । एम.ए.(अर्थशास्त्र) (०0-६०) 
आंबेडकर कला, विज्ञान आणि वाणिज्य एम.ए.(मराठी) (०-६०) एम.कॉम 
महाविद्यालय, माळेकरवाडी, पी.एल.ळोखंडे (अँडवान्स अकांउंटसी) (०-६०) 
मार्ग, चेंबूर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबूर, मुंबई-८९ 
गि गि चेंबूर कर्नाटका संघाचे चेंबूर कर्नाटका नाईट | बी.ए.(०-१२० 
कॉलेज विद्यासागर, घाटला, चेंबूर, मुंबई-४०० 
०७१ 
|| i भारतीय विद्या भवनचे एम.एम.कालेज ऑफ बी.कॉम (अकाउटिंग अँण्ड फायनान्स) 
आर्टस, एन.एम. इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स अँन्ड | (०-६०) 
हाजी रशिद जाफर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (भवन्स 
कॉलेज), मुंशी नगर, अंघेरी(प.), 
मुंबई-४०० ०५८. 
१२ | १२ मातोश्री कानबाई Sas अँण्ड मोतीबाई एम.कॉम. (बीझनेस मॅनेजमेंट) (०0-६०) 


GEM कन्याशाळा अँन्ड बालीकागृहाचे 
बी.एल.अम्लानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अन्ड 
इकॉनॉमिक्स अँन्ड मातोश्री मानकेबाई रंचोडदास 
नथवणी कॉलेज ऑफ आर्टस प्लॉट नं यू/९, 
एन.एस.रोड नं.६, जेव्हीपीडी स्किम 


एम.कॉम (अँडवान्स अकाउठंटन्सी) (०0-६०) 
एम.कॉम. (बँकिंग अण्ड फायनान्स) (०- 
६०) एम.कॉम. (ई-कॉमर्स) (०-६०) 


पृष्ठ २७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
a 2 3 PB 
१३ | 93 देवीप्रसाद गोएंका मॅनेजमेट कॉलेज ऑफ नविन अभ्यासक्रम-बी.एम.एम. (०-६०) 
मिडीया स्टडीज, आर.एस. कॅम्पस, एम.ए. (फिल्म टेलिव्हिजन अँन्ड न्यु 
एस.व्ही.रोड, (मालाड), मुंबई-४०० ०६४ मिडीया WSR) (०0-६०) 
एम.ए.(कम्युनिकेशन अँण्ड जर्नालिजम) 
(०0-६0) 
| | अथर्व एज्यूकेडानल ट्रस्टचे अर्थव कालेज ऑफ । नविन अभ्यासक्रम 
हॉटेल मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरींग टेक्नोलॉजी प्लॉट | बी.ए. (फिल्म टेलिव्हिजन अँन्ड न्यु 
नं. ८/१२ सर्वे नं. २६३ मालाड मार्वे रोड, मिडीया WSR) (०-६०) बी.ए. 
चारकोप नाका, मालाड (प), मुंबई-४०० ०९५. (कलीनरी आर्टस) (६०) 
१५ «| १५ कांदिवली एज्यूकेशन सोसायटीचे भानुमती बी. कॉम (ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट) (०0-६०) 
किठानदास श्रॉफ कला महाविद्यालय आणि 
मगनलाल हरगोविंददास श्रॉफ वाणिज्य 
महाविद्यालय भुलाभाई देसाई रोड, कांदिवली 
(प.) मुंबई -४०० ०६७ 
१६ ।१६ ठाकूर एज्यूकेशनल ट्रस्टचे ठाकुर कॉलेज ऑफ | बी.एस्सी (अऑक्चुरीयल सायन्स) (६०) 
सायन्स अँन्ड कॉमर्स ठाकुर श्यामनारायण मार्ग, | बी.एस्सी (डाटा सायन्स) (०-६०) 
ठाकुर व्हिलेज, कांदिवली (पू) मुंबई ४००१०१ | एम.कॉम (अँडव्हान्स अकांउटन्सी )(६०) 
षि a कांदिवली एज्यूकेशन सोसायटीचे लॉ कॉलेज । विधी (डिप्लोमा कोर्स इन इंटॉलेक्चुल 
शांतीलाल मोदी रोड, कांदीवली (प.), मुंबई - प्रोपर्टी राईटस ) (०0-६०) 
०६७ 
१८ ।१८ झगडू सिंग चॅरीटेबल ट्रस्टचे ठाकूर कॉलेज ऑफ | बी.ए. (कलीनरी आर्टस) (०-६०) 
सायन्स ९० फिट रोड, ठाकूर HI, बी.एस्सी. (कॅम्प्युटर सायन्स) (०-६०) 
कांदीवली (पू), मुंबई- ४००१०१ बी.एस्सी. (आय. टी) (०-६०) 
बी.एस्सी. (हॉस्पिटेळीटी स्टडीज) (६०) 
१९ । १९ जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे कॉलेज ऑफ बी.कॉम .(अकांउटिंग अन्ड फायनान्स) 
आर्टस्‌, कॉमर्स अन्ड सायन्स मु. पो.खर्डी, ता.  । (0०-६० 
शहापूर जि. ठाणे-४२१ ६०१. 
२० । २० आदर्श शिक्षण मंडळाचे कोना क आयडीएल बी.एम.एम. (०-६०) 
कॉलेज ऑफ सायन्स अँण्ड कॉमर्स saat बी.कॉम. (अकांउटटिंग अँन्ड फायनान्स) 
विद्यानगरी, पोस्ट-व्दारर्ली,व्हाया कल्याण (०-६०) 
रेल्वेस्टेशन, हाजी मलंग रोड, जि. ठाणे-४२१ 
३०६ 
२१ | २१ ज्ञान गंगा एज्यूकेशन ट्रस्टचे डिग्री कालेज ऑफ | बी.कॉम .(अकांउटिंग अन्ड फायनान्स) 


आर्टस्‌, कॉमर्स अँन्ड सायन्स हायपर सिटी 
मॉलच्यामागे, कासार-वडावली नाका, 
जी.बी.रोड, जि. ठाणे (प.) ४०० ६१५ 


(०-६०) 


पृष्ठ २७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
चिञ २ ३ PB 

२२ | Q साई शिव एज्यूकेशन ट्रस्टचे अरुण मुच्छल्ला बी.ए.(कलिनरी आर्ट ) (0-§0) 
इंटरनॅशनळ कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट साई 
बाबा विहार कॉम्प्लेक्स, घोडबंदर रोड, ठाणे (प.) 
४०० ६०१ 

२३ ।२३ राहूल एज्यूकेशन सोसायटीचे एल.आर. तिवारी | बी.एस्सी (कॉम्प्युटर सायन्स) (०0-६०) 
डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स | बी.एस्सी.(हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज) (०-६०) 
कनाकिया पार्क, मीरा रोड (पू) जि. ठाणे - ४०१ | बी.एस्सी (एव्हीऐऱान ) (०-६०) 
१०७ बी.एस्सी (अऑँक्चूरिअल सायन्स ) (०-६०) 

बी.एस्सी (डाटा सायन्स) (०-६०) 

Ww | २४ निरंजनलाल दाल्मिया एज्यूकेडान सोसायटीचे । बी.एस.एस. (0-§0) 
एन.एम.दालमिया कॉलेज ऑफ आर्टस्‌, कॉमर्स 
अँण्ड सायन्स सष्टी, सेक्टर -१, मीरा रोड, जि. 
ठाणे - ४०१ १०४ 

२५ | २५ जवाहरलाल नेहरु इन्स्टिट्यूट ऑफ बी.ए. (०-१२०) 
एज्यूकेडानचे यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ | एम.कॉम. (०-६० 
आर्टस, कॉमर्स अण्ड सायन्स, सिडका, प्लॉट नं. 
२३, सेक्टर १४ कोपर खैरण नवी मुंबई yoo ७०९ 

२६ | २६ प्रिती अंकडमी एज्यूकेडान सोसायटीचे प्रिती बी.एम.एम. (०-६०) 
अकॅडमी डिग्री कॉलेज रिजेन्सी अन्टीळा बी.कॉम (फायनशिअल मार्केटस 
समोर,कल्याण- मुरबाड रोड, महाराल, ता. (0-§0) 
कल्याण , जि. ठाणे ४२११ 

२७ | २७ जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे कळा, विज्ञान आणि | एम.एस्सी (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) (०-२०) 
वाणिज्य महाविद्यालय गोवेली, पो. रायते, ता. 
कल्याण,जि. ठाणे - ४२१ १०३ 

२८  । २८ कमलादेवी एज्यूकेडानल ट्रस्टचे कमलादेवी बी.कॉम. (AHSCT अँण्ड फायनान्स) 
कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ अँण्ड कॉमर्स विठ्ठलवाडी  । (०-६० 
रेल्वेस्टेशन समोर, विठ्ठलवाडी (पू) ता. कल्याण, | एम.ए. (बिजनेस इकॉनॉमिक्स ) (०-६०) 
जि. ठाणे - ४२१ ३०५ एम.कॉम (ASSIA अकाटंटंन्सी ) (0- 

६०) 

२९ । २९ कल्याण व्होलसेल मर्चट एज्यूकेशन सोसायटीचे | बी. कॉम (अकाउंटिगअँण्ड फायनान्स) 
लक्ष्मण देवराम सोनावणे कॉलेज ऑफ आर्टस । (0-Go) 
अँण्ड कॉमर्स, फायर स्टेशन समोर, दुर्गाडी बी.कॉम. (बँकिंग अँन्ड इन्शुरन्स) (०0-६०) 
किल्ला, मुरबाड रोड, कल्याण (प.) जि. ठाणे- 

३० _। ३० दि साऊथ इंडियन असोसियेडानचे दि. एस. बी. काम (अकाठंटिग अँण्ड फायनान्स) 


आय.ए. कॉलेज ऑफ हायर VOY प्लाट नं. 
८८, आय. डी. सी. रेसिडेन्शीयल एरिया, 
डोंबिवली (पू), जि. ठाणे ४२१ २०३ 


(०-६०) 


पृष्ठ २७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
Ra 2 ३ 11 8| 
३१ | ३१ केरलिया समाजमचे मॉडेल कालेज कांचनपाडा, | बी.एससी (हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज ) (६०) 
खंबालपाडा, ठाकुर्ली (पू), जि. ठाणे ४२१ २०११ | बी.एस्सी (इंटर डिसप्लीनरी) (०-६०) 
एम.एस्सी. (फायनान्स) 
३२ | ३२ औस्वाल शिक्षण अँन्ड राहत संघाचे श्री हळारी । बी.कॉम (अकाठंटिंग अन्ड फायनान्स) (०- 
विसा औस्वाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स भिवंडी रोड | ६० 
रेल्वे स्टेशन जवळ, अंजूरफाटा, भिवंडी, 
जि.ठाणे-४२१३०५ 
३३ | ३३ महात्मा एज्युकेडान सोसायटीचे पिल्लाई एचओसी | एम.कॉम. (अँडव्हान्स अकाठंटंन्सी) (०- 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स ६०) 
RAS एचओसीएल एज्युकेशनल कॅम्पस, एम.एस्सी (आय.टी) (०-२०) 
एचओसी कॉलनी, रसायनी, वाया-पनवेल, 
ता.खालापूर, जि.रायगड ४१०२०७ 
३४ ।३४ । हिरवळ एज्यूकेडडान ट्रस्टचे कालेज ऑफ बी.एस्सी (०-१२०) 
कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड इन्फोरमेशन टक्‍्नोलॉजी 
मुंबई गोवा हायवे, धारिया पेट्रोल पंपाच्या 
पाठीमागे, मु. चांबारिखिड, ता. महाड, जि. 
रायगड ४०२ ३०१ 
३५  । ३५ न्यायाधिश तात्यासाहेब आठ्ठले कला, वेदमुती  । एम.ए. (भूगोल) (०-६०) 
एस.आर. सप्रे वाणिज्य अन्ड विधिज्ञ दादासाहेब 
पित्रे विज्ञान महाविद्यालय पो. देवरुख, ओझर 
रोड, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०५ 
३६ | ३६ न्यु. एज्यूकेशन सोसायटीचे कला आणि वाणिज्य | बी.कॉम (अकाठंटिंग अन्ड फायनान्स) (०- 
महाविद्यालय मु. पो. लांजा, जि. रत्नागिरी ४१६ | ६० 
७०१ एम.कॉम (बिझनेस मॅनेजमेंट) (०0-६०) 
एम.एस्सी. (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री ) (0-20) 
एम.एस्सी. (झुलॉजी) (०-२०) 
एम.एस्सी. (बॉटनी) (०-२०) 
३७ । ३७ महाराणा प्रताप सिह शिक्षण संस्थेचे आनंदीबाई । एम.ए.(इंग्रजी )(०-६०) 
रावणे कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय एम.कॉम (ASSIA अकाठंटंन्सी) 
वैभववाडी, जि. सिधुदूर्ग ४१६८१० (0-§0) 
एम.एस्सी (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री (0-20) 
३८  । ३८ वेताळ बाबंर्ड विभाग शिक्षण प्रसारक मंडळ बी.एस्सी (कॉम्प्युटर सायन्स) (०-६०) 


दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीचे 
पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुलेकर महाविद्यालय 
मु.पो.पणदूर, तालुका - कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग 
४१६ ८१२ 


बी.कॉम. (०-१२०) 


पृष्ठ २७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
| 2 3 a na 
३९ | 38 सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळीचे सोनोपंत बी.कॉम. (बॅकिग अँन्ड इन्शुरन्स) (०-६०) 
दांडेकर कला, व्ही. एस. आपटे वाणिज्य आणि । एम.ए. (इतिहास) (०-६०) 
एम.एस. मेहता विज्ञान महाविद्यालय खारे खुराण | एम.ए. (पॉलिटीकल सायन्स) (०-६०) 
रोड पालघर, जि. पालघर ४०१ ४०४ एम.कॉम (बिझनेस मॅनेजमेंट ) (०0-६०) 
एम.एस्सी (बायोटेक्नोळॉजी ) (0-20) 
एम.एस्सी (फिजीक्स) (0-20 ) 
एम.एस्सी. (बॉटनी ) (0-20) 
एम.एस्सी (झुलॉजी) (०-२०) 
एम.एस्सी (मॅथेमॅटिक्स ) (0-20) 
i | शुर्परका एज्यूकेडानल अँन्ड मेडीकल ट्रस्टचे बी.कॉम. (AHSCT अँण्ड फायनान्स) 
एम.बी. BA कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ ए.ई. (०-६०) 
कालसेकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अन्ड मॅनेजमेंट । एम.कॉम. (अँडव्हान्स अकाठंटन्सी) 
नवायत नगर, पो.ओ. सोपारा (प.), ता. वसई जि. | (०-६०) 
पालघर ४०१ २०३ 
i (| कै. श्री. विष्णू वामन ठाकुर चॅरिटेबल ट्रस्टचे बी.कॉम (एन्वाएरमेंटल मॅनेजमेंट अन्ड 
भास्कर वामन ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स, इकोनॉमिक्स ) (०-६०) 
यशवंत Hard पाटील कॉलेज ऑफ HA, बी.एस्सी (डेटा सायन्स) (0-§0) 
विद्या दयानंद पाटील कॉलेज ऑफ आर्टस्‌, 
एम.बी. ईस्टेट, विवा HIST रोड, विरार (प.) 
जि. पाळघर ४०१ 303 
४२ | ४२ गिरीवासी सेवा मंडळ कल्याणचे मुरलीधर एम.ए. (मराठी) (०-६०) 
नानाजी मोहिते गुरुजी कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ एम.ए. (इतिहास) (०-६०) 
कॉमर्स अँन्ड बी.एम.एस. खोडाळा जोगलवाडी, 
ता. मोखाडा, जि. पालघर ४०१ ६०१ 
४३ | ४२३ मातोश्री कानबाई Seas अँण्ड मोतीबाई नवीन विषय बी.कॉम (फाउंडेशन कोसी 
GEM कन्याशाळा अँन्ड बालीकागृहाचे (एक्स्टेशन अँक्टीविटी) 
DVS. SOM कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँन्ड 
इकॉनॉमिक्स अँन्ड मातोश्री मानकेबाई रंचोडदास 
नथवणी कॉलेज ऑफ आर्टस प्लॉट नं यू/९, 
एन.एस.रोड नं.६, जेव्हीपीडी स्किम 
i 7 कांदिवली एज्यूकेडान सोसायटीचे भानुमती नविन विषय 
किठानदास श्रॉफ कला महाविद्यालय आणि बी. ए. (भूगोल) 


मगनलाल हरगोविंददास श्रॉफ वाणिज्य 
महाविद्यालय भुलाभाई देसाई रोड, कांदिवली 
(प.) मुंबई -४०० ०६७ 


पृष्ठ २७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
हिवा २ ३ 1181 | 
४५ | BY के. श्री. विष्णू वामन ठाकुर चॅरिटेबल ट्रस्टचे नविन विषय 

भास्कर वामन ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स, बी.ए.(एन.सी.सी.) (एन.एस.एस.) 

यशवंत Hard पाटील कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बी.कॉम.(एन.सी.सी.) .(एन.एस.एस.) 

विद्यादयानंद पाटील कॉलेज ऑफ आर्टस, एम. | बी.एस्सी .(एन.सी.सी.) .(एन.एस.एस.) 
बी. ईस्टेट, विवा कॉलेज रोड, विरार (प.) जि. बी.कॉम (एक्सपोर्ट मार्केटिंग) 

पालघर ४०१ ३०३ बी.एस्सी (स्टॅटीस्टीक्स) 
बी.एस्सी (लाईफ सायन्सेस) 
बी.एस्सी (fears बायोलॉजी) 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

४६ हि जय हिद एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित झुलाल विज्ञान - एम.एस.सी. (सांख्यिकी) (प्रथम 
भिलाजीराव पाटील महाविद्यालय, देवपूर धुळे | वर्ष) 

झेड बी पाटील काळेज धुळे, वाडीभोकर रोड , | वाणिज्य व व्यवस्थापन - 

देवपुर धुळे ता.धुळे जि. धुळे एम.कॉम.(प्रथम वर्ष ) 

vo | 2 fe शोंदुर्णी सेकंडरी Woy Hart सहकारी वाणिज्य व व्यवस्थापन - 

सोसायटीचे ए आर बी गरुड कला वाणिज्य एम.कॉम.(प्रथम वर्ष ) 

आणि विज्ञान महाविद्यालय शोंदुर्णी ता.जामनेर 

जि. जळगाव 

४८ ।३ मुक्ताईनगर तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे वाणिज्य व व्यवस्थापन - 

श्रीमती गोदावरीबाई गणपतराव खडसे कळा व =| एम.कॉम.(प्रथम वर्ष ) 

विज्ञान महाविद्यालय मु.पो. ता. मुक्ताईनगर 

ता.मुक्‍ताईनगर जि. जळगाव 

४९ ee ताप्ती एज्युकेडान सोसायटीचे भुसावळ कळा | कला - एम.ए.(राज्यशास्त्र) (प्रथम वर्ष) 
विज्ञान आणि पी. ओ नाहाटा वाणिज्य विज्ञान - एम.एस्सी. (वनस्पति BTA) 
महाविद्यालय भुसावळ, जामनेर रोड, ए.एच.- | (प्रथम वर्ष) 

४६ जवळ, ता.भुसावळ जि. जळगाव एम.एस्सी. (आय.टी.) (प्रथम वर्ष ) 
एम.एस्सी. (सूक्ष्मजिवशास्त्र) (प्रथम वर्ष ) 
एम.एस्सी. (भौतिक शास्त्र) (प्रथम वर्ष) 

yo | 4 क्रिडा रसिक एज्युकेशन सोसायटीचे अंड. वाणिज्य व व्यवस्थापन - बी.बी.ए.(प्रथम 
सिताराम (बबनभाऊ) आनंदरामजी बाहेती वर्ष ) 

कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, वाणिज्य व व्यवस्थापन - बी.सी.ए.(प्रथम 

जळगांव, खॉजामिया रोड, जिल्हा पेठ, वर्ष ) 

जळगाव ता.जळगाव जि. जळगाव 

५१ |६ खान्देश कॉलेज Vole सोसायटीचे, मूळजी | विज्ञान - मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ 


जेठा महाविद्यालय जळ्गांव 
सी.एस. क्रमांक. ७३२३, ७४८०, डी. आय. सी. 
च्या मागे, ता.जळगाव जि. जळगाव 


(प्रथम वर्ष ) 

वाणिज्य व व्यवस्थापन - बी.बी.ए. - 
आय.टी. (प्रथम वर्ष ) 

बी. कॉम. (अकाउंटंसी अँड CAVA) 
(प्रथम वर्ष ) 


पृष्ठ २७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
चिं २ ३ 1181 
५२ | ७ ए एस एस अन्ड एस पी एस एस कला वाणिज्य | कला - एम.ए.(भूगोल) (प्रथम वर्ष ) 
अँन्ड विज्ञान महाविद्यालय नवापुर 
प्राचार्य श्री डी एच अग्रवाल कला श्री रग 
अवधुत वाणिज्य श्री सिसि शाह विज्ञान 
महाविद्यालय नवापुर ता.नवापुर जि. नंदुरबार 
५३ |८ ऐनपूर परीसर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सरदार | कला - एम.ए.(अर्थशास्त्र) (प्रथम वर्ष) 
THA पटेल कला व विज्ञान महविद्यालय 
ऐनपूर 
म.पो. ऐनपुर,ता.रावेर जि. जळगाव ता.रावेर 
जि. जळगाव 
yy ९ Grea कालेज एज्युकेशन सोसायटीचे वाणिज्य व व्यवस्थापन - बी.बी.ए. 
इन्स्टिट्यूट ऑफ़ मॅनेजमेन्ट अँड रिसर्च (प्रथम वर्ष ) 
जळ्गांव आयएमआर कॅम्पस , डीआयसी च्या वाणिज्य व व्यवस्थापन - बी.सी.ए.(प्रथम 
मागे, एन.एच.६, जळगांव ता.जळगाव जि. वर्ष) 
जळगाव 
अ.क्र. अ.क्र. | संसंथेचे/ महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नविन विषय 
(New Subjects) 
५५ हि स्वामी विवेकानंद कला, वाणिज्य महाविद्यालय ।कला-बी.ए. 
जामनेर शिवाजी नगर, जळगाव रोड जामनेर मराठी (विशेष / मुख्य ) व्दितीय वर्ष 
ता. जामनेर जि. जळगाव इतिहास (विशेष / मुख्य ) व्दितीय वर्ष 
राज्यशास्त्र (विशेष / मुख्य ) व्दितीय वर्ष 
५६ ।२ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय कुऱ्हा कला, बी.ए. 
(काकोडा) मु.पो. कुऱ्हा ता. मुक्‍ताइनगर जि. वैकल्पीक इंग्रजी (ऐच्छीक) प्रथम वर्ष 
जळगाव कला, बी.ए. 
मराठी (विशेष / मुख्य ) व्दितीय वर्ष 
अर्थशास्त्र (विशेष / मुख्य) व्दितीय वर्ष 
हिंदी (विशेष / मुख्य ) व्दितीय वर्ष 
विज्ञान, बी.एस्सी 
इंग्रजी (दुय्यम / सर्वसाधारण) व्दितीय 
वर्ष 
मराठी (दुय्यम / सर्वसाधारण) व्दितीय 
वर्ष 
५७ | 3 तात्पी एज्युकशान सोसायटीचे भुसावळ कलाव । कला, बी.ए. 


विज्ञान आणि पी. ओ नाहाटा वाणिज्य 
महाविद्यालय भुसावळ जामनेर जामनेर रोड 
आणि ए.एच. -४६ जवळ ता. भुसावळ जि. 
जळगाव 


नाट्यशास्त्र (दुय्यम / सर्वसाधारण ) 

प्रथम वर्ष 

समाजशास्त्र (दुय्यम / सर्वसाधारण) 
प्रथम वर्ष 

विज्ञान, बी.एस्सी. भूगोल (दुय्यम / 

सर्वसाधारण) प्रथम वर्ष 


पृष्ठ २७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
चित २ ३ 118 | 
५८ | 8 महात्मा गांधी शिक्षण मंडळाचे कला, विज्ञानव । विज्ञान- एम.एस.सी (गणित) (दुय्यम / 
वाणिज्य महाविद्यालय, चोपडा यावल रोड, सर्वसाधारण ) प्रथम वर्ष 
चोपडा ता. चोपडा जळगाव 
५९ | Garda चव्हाण शौक्षणिक प्रसारक मंडळाचे | विज्ञान बी.एस्सी 
दादासाहेब दिगबर शांकर पाटील कला, भूगोल (दुय्यम / सर्वसाधारण) प्रथम वर्ष 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय एरंडोल 
प्राचार्य, दादासाहेब दिगम्बर शंकर पाटील 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय एरंडोल 
पिन ४२५१०९ ता. एरंडोल जि. जळगाव 
go |६ श्री. काकासाहेब हिरालाळ मगनलाल चौधरी कला- बी.ए. 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय व्दितीय वर्ष - (विशोष/मुख्य) इंग्रजी, 
नंदुरबार हिरा कॅम्पस सर्वे नंबर ३८१, गजानन  । मराठी, हिंदी, राज्यशास्त्र, इतिहास, 
महाराज मंदिराजवळ, नंदुरबार भूगोल, मानसशास्त्र 
विज्ञान - बी.एस्सी. 
प्रथम वर्ष - (दुय्यम/सर्व साधारण) 
भूगोल 
व्दितीय वर्ष - (दुय्यम/सर्व साधारण) 
इंग्रजी, मराठी 
तृतीय वर्ष - (विशोष/मुख्य) भौतिकशास्त्र, 
इलेक्ट्रॉनिक्स,संगणक विज्ञान, 
रसायनशास्त्र,वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
सुक्ष्मजेविकी 
६१ ।७ विझाल शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विशाल कला-बी.ए. 
कॉलेज धुळे- नागपूर -सुरत बायपास, व्दितीय वर्ष - (विशोष/मुख्य) मराठी, 
एस.आर. पी. कॅम्पजवळ महिंदळे, ता. जि. धुळे | राज्यशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिंदी 
विज्ञान - बी.एस्सी. 
व्दितीय वर्ष - (दुय्यम/सर्व साधारण) 
इंग्रजी, मराठी 
६२ |८ स्वोध्दारक विद्यार्थी संस्थेचे दादासाहेब रावळ  । कला- एम.ए. 
कॉलेज, दोंडाईचा, दादासाहेब रावल नॉलेज प्रथम वर्ष - (विशोष/मुख्य) इंग्रजी, 
सिटी, मांडळ रोड, दोंडाईचा ता. शिंदखेडा, भूगोल 


जि. धुळे 


विज्ञान - एम.एस्सी 

प्रथम वर्ष - (विशोष/मुख्य) 
संगणकविज्ञान 

प्रथम वर्ष - (विशोष/मुख्य) भौतिकशास्त्र 


पृष्ठ २७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
| er) 2 3 PB 
g3 | 8 ऐनपूर परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सरदार | विज्ञान- एम.एस्सी. कार्बनिक 
TNs पटेल कला व विज्ञान महाविद्यालय, | रसायनशास्त्र 
ऐनपूर म. पो. ऐनपूर, ता. रावेर, जि. जळगांव. । प्रथम वर्ष - (विशोष/मुख्य) 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
न a रयत शिक्षण संस्था संचलित राजर्षी छत्रपती बी.कॉम. (आय.टी.) एंटायर 
शाहू कॉलेज, कदमवाडीरोड, कोल्हापूर 
६५ २ माजी आमदार श्री. बाबासाहेब पाटील सरूडकर | एम.कॉम. (भाग-१)- अकौंटन्सी (५०) 
शिक्षण संस्था संचलित श्री. शिव शाहू एम.ए. (भाग-१)- अर्थशास्त्र 
महाविद्यालय, सरूड, ता. शाहूवाडी, जि. 
कोल्हापूर 
६६ |।३ छ. शाहू इन्स्टिट्युट ऑफ बिझनेस एज्युकेहान | बी.कॉम (भाग-१)- बिझनेस मॅनेजमेंट 
अँण्ड रिसर्च (सायबर) संचलित कॉलेज ऑफ (एंटायर) 
नॉन-कन्व्हेंशळल कोर्सेस फॉर वूमेन, कोल्हापूर बी.कॉम (भाग-१)- बँक मॅनेजमेंट (एंटायर) 
बी.एस्सी (भाग-१)- Environment 
Science (Entire) 
go |e रयत शिक्षण संस्था संचलित आर्टस, सायन्स एम.एस्सी (भाग-१)- रसायनशास्त्र (२०) 
अँण्ड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर (बुर्ली), 
किर्लोस्करवाडी, ता. पळूस, जि. सांगली 
६८ [५ यशवंत शिक्षण संस्था संचलित मिरज एम.ए. (भाग-१) -भूगोल (५०) 
महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली एम.एस्सी (भाग-१)- सुक्ष्मजीवशास्त्र (२०) 
६९ & रयत शिक्षण संस्था संचलित डी. पी. भोसले एम.एस्सी. (भाग-१)- अरनेलिटीकल 
कॉलेज, कोरेगांव, ता. कोरेगांव, जि. सातारा केमिस्ट्री (२०) 
७० ७ श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित एम.कॉम. (भाग-१) - अँडव्हान्स 
लाल बहादूर शास्त्री कॉलेज आर्टस, सायन्स अकौंटन्सी (५०) 
अँण्ड कॉमर्स, सातारा, ता व जि. सातारा 
७१ |८ रयत शिक्षण संस्था संचलित इस्माईलसाहेब एल.एल.एम. (भाग-१) (६०) 
मुल्ला लॉ कॉलेज, सातारा, ता. व जि. सातारा | डिप्ळोमा इन सायबर लॉ (६०) 
डिप्ळोमा इन CHAI (६०) 
७२ ९ रयत शिक्षण संस्था संचलित राजर्षी छत्रपती बी.एस्सी. (भाग-३)- प्राणीझास्त्र 
शाहू कॉलेज, कदमवाडी रोड, कोल्हापूर 
७३ हि अनेकांत एज्युकेडान सोसायटी संचलित एम.एस्सी. - Organic Chemistry 


जयसिंगपूर महाविद्यालय, जयसिंगपूर, ता. 
शिरोळ, जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ २७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


शि २ ३ 118 | 


७४ गि १ रयत शिक्षण संस्था संचलित राजषी छत्रपती एम.ए. (भाग-१) - इंग्रजी 
शाहू कॉलेज, कदमवाडी रोड, कोल्हापूर 


७५ १२ जनता शिक्षण मंडळ संचलित देवचंद कालेज, =| बी.एस्सी. (भाग-३)- संख्याझास्त्र 


अर्जुननगर, व्हाया निपाणी, ता. कागल, जि. एम.कॉम. (भाग-१)- अकौंटन्सी 
कोल्हापूर एम.एस्सी. (भाग-१)- सुक्ष्मजीवशास्त्र 
७६ १३ श्री. वारणा विभाग शिक्षण मंडळ संचलित बी.एस्सी. (भाग-२)- बायोकेमिस्ट्री 


यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, 
वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 


७७ १४ रयत शिक्षण संस्था संचलित आर्टस, सायन्स बी.एस्सी. (भाग-३) -संख्याझास्त्र 


अँण्ड कॉमर्स, रामानंदनगर (बुली), बी.एस्सी. (भाग-३)- गणित 
किर्लोस्करवाडी, ता. पळूस, जि. सांगळी बी.एस्सी. (भाग-३)- वनस्पतीशास्त्र 

७८ | १५ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी संचलित एम.एस्सी. (भाग-१)- भौतिकशास्त्र (२०) 
विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली 

७९ |।१६ । रयत शिक्षण संस्था संचलित डी. पी. भोसले एम.कॉम. (भाग-१) - अंडव्हान्स 


कॉलेज, कोरेगांव, ता. कोरेगांव, जि. सातारा अकौंटन्सी (५० 

एम.ए. (भाग-१)- अर्थशास्त्र (५०) 

एम.ए. (भाग-१) -भूगोल (२० 

बी.कॉम. (भाग-३) - अँडव्हान्स बँकिंग 
अँण्ड फायनान्हिअल सिस्टीम (स्पेशल) 
बी. एस्सी. (भाग-३)- बॉटनी, झुलॉजी 
मायक्रोबायोलॉजी 

बी.एस्सी. (भाग-२) - मायक्रोबायोलॉजी 
एम.ए. (भाग-१)- इंग्रजी (५० 


८० | १७ रयत शिक्षण संस्था संचलित यठावंतराव चव्हाण | एम.एस्सी (भाग-१) - फिजिकल केमिस्ट्री 
इन्स्टिटयुट ऑफ सायन्स, सातारा, ता. व जि. | (Ro) 


सातारा एम.एस्सी (भाग-१) - अँनालिटिकल 
केमिस्ट्री (२० 
बी.एस्सी. (भाग-१)- एन. सी.सी. 
(ऐच्छिक) 
एम.एस्सी (भाग-१) -इनऑरगॅनिक 
केमिस्ट्री (२० 
८१ १८ रयत शिक्षण संस्था संचलित सदगुरू गाडगे एम.एस्सी. (भाग-१)- फिजिक्स (२०) 
महाराज कॉलेज, कराड, ता. कराड, जि. एम.एस्सी. (भाग-१)- अँनॅलिटिकल 
सातारा केमिस्ट्री (२० 
८२ | १९ रयत शिक्षण संस्था संचलित धनंजयराव एम.कॉम. (भाग-१) -बक मॅनेजमेट (५०) 
गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा, ता. व 
जि. सातारा 


पृष्ठ २७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
ee || 2 3 PB 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
८२ i गो.सी.टोम्पे कला, वाणिज्य व विज्ञान एम.ए.भाग-१ (राज्यशास्त्र 
महाविद्यालय, चांदूरबाजार, (११६) एम.ए.भाग-१ (इतिहास) 
ता. चांदुरबाजार, जि. अमरावती. एम.एस्सी.भाग-१ (रसायनशास्त्र) 
एम.एस्सी.भाग-१ (भौतिकशास्त्र) 
एम.एस्सी.भाग-१ (गणित) 
एम.एस्सी.भाग-१ (संगणकशास्त्र) 
८४ २ गुलामनबी आझाद कला,वाणिज्य,व विज्ञान एम. एस्सी. भाग-१ (प्राणिझास्त्र) 
महाविद्यालय, बार्डि टाकळी, (२१५) ता. एम. ए. भाग-१ (मराठी) 
बाडिटाकळी, जि. अकोला 
८५ |3 स्व.भास्करराव शिंगणे कला, प्रो.नारायणराव । एम.एस्सी.भाग-१ (रसायनशास्त्र) 
गावंडे विज्ञान व आशालता गावंडे वाणिज्य एम.एस्सी.भाग-१ (वनस्पतीझास्त्र ) 
महाविद्यालय, साखरखेर्डा, (३३६) ता. एम.एस्सी.भाग-१ (गणित) 
सिंदखेडराजा, 
जि. बुलढाणा. 
८६ | 8 गोपिकाबाई सिताराम गावंडे महाविद्यालय, एम.एस्सी. भाग -१ (भौतिकझासत्र) 
उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ (४०७ । एम.एस्सी. भाग -१ (गणित) 
एम.कॉम. भाग-१ 
८७ ।५ मुंगसाजी महाराज महाविद्यालय, दारव्हा, ता. | एम.ए. भाग -१ (इतिहास) 
दारव्हा, जि. यवतमाळ (४१३) एम.ए. भाग -१ (गृहअर्थशास्ज्ञ) 
एम.एस्सी. भाग-१ (रसायनशास्त्र) 
एम.एस्सी. भाग-१ (भौतिकशास्त्र) 
एम.एस्सी. भाग -१ (गणित) 
८८ |६ लोकमान्य टिळक महाविद्यालय, वणी , ता. वणी | १. एम.काम.भाग-१ 
, जि. यवतमाळ (४०३) (इंग्रजी मा.) 
२.एम.एस्सी.भाग -१ (रसायनशास्त्र) 
३. बी.व्होक. (रिटेल मॅनेजमेंट) 
८९ |७ Wid चव्हाण कला व विज्ञान १. एम.ए. भाग-१ (Hg) 
महाविद्यालय, मंगरूळपीर, (9१२) २. एम.ए. भाग-१ 
ता.मंगरुळपीर, जि. वाशिम (गृहअर्थशास्त्र) 
९० |।८ मुंगसाजी महाराज महाविद्यालय, दारव्हा, ता. । बी.एस्सी. भाग-१ 
दारव्हा, जि. यवतमाळ (४१३) १.बॉटनी 
२.झुलॉजी 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
९१ हि श्री. सरस्वती भुवन एज्युकेडान सोसायटी, एम.एस्सी. गणित 


औरंगाबाद. 
एस. बी. ई. एस. विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगपुरा, औरंगाबाद. 


पृष्ठ २७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक 


पंस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


हिवा 


२ 


३ 


118 | 


९२ 


२ 


महात्मा गांधी aM, औरंगाबाद. 
एम. जी. एम. वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद, एन-६, 
औरंगाबाद. 


एम. ए. इंटरनॅशनल जर्नालिझम 


९३ 


मित्र साधना शिक्षण प्रसारक मंडळ, पाथ्री, 
फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 

राजर्षी शाहू कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, पाथ्री, ता,फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 


एम.एस्सी. प्राणीशास्त्र 


Ro 


पंडीत दिनदयाल उपाध्याय एज्युकेशन 
सोसायटी, औरंगाबाद. 

श्री. संत सावता माळी ग्रामीण महाविद्यालय, 
फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 


एम.कॉम. 


84 


4 


महिको रिसर्च फाऊंडेशन ट्रस्ट, बदनापूर, जि. 
जालना. 
बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना. 


एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 


९६ 


सिल्लोड शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 
सिध्दार्थ कळा, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
जाफ्राबाद, जि. जालना 


एम. काम. 


९७ 


मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, भोकरदन, जि. 
जालना. 

मोरेश्वर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, 
भोकरदन, जि. जालना 


एम.एस्सी. संगणकशास्त्र व गणित 


र्ट 


मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, जालना. 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अबंड, 
जि. जालना 


एम.ए. (इंग्रजी) 


९९ 


मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, जालना. 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अबंड, 
जि. जालना 


एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 


दि 


| 


मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, जालना. 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अबंड, 
जि. जालना 


एम.कॉम. 


शि 


| 


निर्मल क्रिडा व समाज प्रबोधन ट्रस्ट, जालना. 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
बदनापूर, जि. जालना 


एम.ए. इंग्रजी 


१०२ 


१३ 


आष्टी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, आष्टी. 
ता. आष्टी, जि. बीड. 

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आष्टी, 
ता. आष्टी, जि. बीड 


एम. एस्सी. रसायनशास्त्र 


पृष्ठ २७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
चिती २ ३ 1181 | 
१०३ | १४ | आनंद चॅरिटेबल संस्था, आष्टी, जि.बीड. एम.एस्सी. रसायनकास्त्र 
आनंदराव धोंडे उर्फ बाबाजी महाविद्यालय, 
कडा, ता.आष्टी, जि. बीड 
१०४ | 94 | श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी जि. । एम.ए. राज्यशास्त्र 
सोलापूर. 
कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे महाविद्यालय, 
समतानगर, ता. वाशी, जि. उस्मानाबाद. 
१०५ | १६ | श्री. भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळ, उस्मानाबाद. । एम.एस्सी. वनस्पतीशास्त्र 
शिक्षण महर्षी गुरुवर्य आर. जी. शिंदे 
महाविद्यालय, परांडा, उस्मानाबाद 
१०६ | १८ | राजकुवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जालना. | एम.एस्सी. संगणकशास्त्र व एम.कॉम. 
राजकुंवर महाविद्यालय, धनवट, ता. सोयगांव, 
जि. औरंगाबाद 
१०७ | १९ | राजकुवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जालना. | एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 
राजकुंवर महाविद्यालय, वाघ्रुळ जहांगिर, 
जालना 
अ. | अ.क्र. संस्थेचे / विषय 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव 
१०८ | मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, जालना. विषय- ग्रंथालय व माहिती शास्त्र 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अबंड, 
जि. जालना 
नागपूर विद्यापीठ 
१०९ शि धरमपेठ म.पा. देव स्मृती विज्ञान महाविद्यालय, | मास्टर ऑफ सायन्स (गणित) 
उत्तर अंबाझरी मार्ग, अंबाझरीउद्यानाजवळ माध्यम: (इंग्रजी) 
तालुका - नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर विद्यार्थी संख्या:२२ 
|| qo | 2 जी.एस. कॉलेज BH HAC Bes] १.बंचळर ऑफ HA (हॉनर्स) माध्यम: 
इकॉनॉमिक्स, (इंग्रजी) 
लॉ कॉलेज चौक, अमरावती रोड, सिव्हील | विद्यार्थी संख्या:१२० 
लाईन्स नागपुर २. Bachelor of Commerce 
जिल्हा-नागपूर पिनकोड-४४०००१ (Finance & Accountancy) 
माध्यम: (इंग्रजी) 
विद्यार्थी संख्या:१२० 
7 ११ | 3 जानकीदेवी बजाज विज्ञान महाविद्यालय १. मास्टर ऑफ सायन्स (गणित) 


जमानालाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन 
तालुका - वर्धा, जिल्हा - वर्धा- ४४२००१ 


माध्यम: (इंग्रजी), विद्यार्थी संख्या:२२ 
२. मास्टर ऑफ सायन्स (कॉम्प्युटर 
सायन्स) 

माध्यम: (इंग्रजी), विद्यार्थी संख्या:२२ 


पृष्ठ २७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 

चिकी २ ३ PB 

११२ | 8 जिवन विकास महाविद्यालय मास्टर ऑफ आर्टस्‌ (अर्थशास्त्र) 
पो. थुगांवदेव, तालुका - नरखेड, जिल्हा - माध्यम: (मराठी) 
नागपूर, पिनकोड-४४१३०१ विद्यार्थी संख्या:८० 

११३ ।५ संताजी महाविद्यालय मास्टर ऑफ सायन्स (केमेस्ट्री) 
स्नेहनगर, पंडीत जवाहरलाल नेहरु मार्ग, वर्धा | माध्यम: (इंग्रजी) 
रोड नागपूर,-४४००१५ विद्यार्थी संख्या:२२ 

मास्टर ऑफ सायन्स (मायक्रोबॉयलॉजी) 
माध्यम: (इंग्रजी) 
विद्यार्थी संख्या:२२ 
११४ ।६ सेट फ्रान्सिस डी सेल्स महाविद्यालय, सेमिनरी | मास्टर ऑफ सायन्स (गणित) 
हिल्स, नागपुर-४४०००६ माध्यम: (इंग्रजी) 
विद्यार्थी संख्या:२२ 
मास्टर ऑफ सायन्स (फिजिक्स)माध्यम: 
(इंग्रजी) 
विद्यार्थी संख्या:२२ 

११५ | ७ विद्याभारती कॉलेज मास्टर ऑफ सायन्स (बॉटनी) 
नागपुर-वर्धा रोड, सेलु ता. सेलू, जिल्हा - वर्धा, | माध्यम: (इंग्रजी) 
पिनकोड-४४२१०४ विद्यार्थी संख्या:२२ 

मास्टर ऑफ सायन्स (झुलॉजी) 
माध्यम: (इंग्रजी) 
विद्यार्थी संख्या:२२ 

११६ | ८ विद्याविकास कळला, वाणिज्य व विज्ञान, | मास्टर ऑफ सायन्स (बॉटनी) 
महाविद्यालय समुद्रपुर माध्यम: (इंग्रजी) 
मेन रोड समुद्रपुर, तालुका - समुद्रपुर, जिल्हा - | विद्यार्थी संख्या:२२ 
वर्धापिनकोड-४४२३०५ मास्टर ऑफ सायन्स (गणित) 

माध्यम: (इंग्रजी) 

११७ ।९ डॉ. अरुण मोटघरे कला महाविद्यालय, कोंढा मास्टर ऑफ सायन्स (केमेस्ट्री) 
कोसरा, तालुका - पवनी, जिल्हा - माध्यम: (इंग्रजी) 
भंडारापिनकोड-४४१९०८ विद्यार्थी संख्या:२२ 

११८ 7 जिवन विकास महाविद्यालय बी.ए. 
पो. थुगांवदेव, तालुका - नरखेड, जिल्हा - विषय: (गृहअर्थशास्त्र) (मिलिटरी सायन्स) 
नागपूर (ग्रंथालय व माहिती शास्त्र) 
पिनकोड-४४१३०१ माध्यम: (मराठी) 

११९ हि १  । न्युआर्टस्‌, कॉमर्स अण्ड सायन्स Hist ae, =| AL. 


बॅचलर रोड, तालुका - वर्धा, जिल्हा - वर्धा, 
पिनकोड-४४२००१ 


विषय: (फिलॉसॉफी) 
माध्यम: (मराठी) 


पृष्ठ २७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
शिक २ ३ PB 

१२० | 92 विद्याविकास कला, वाणिज्य व विज्ञान, बॅचलर ऑफ सायन्स 
महाविद्यालय समुद्रपुर विषय: (संगणक विज्ञान) 
मेन रोड समुद्रपुर, तालुका - समुद्रपुर, जिल्हा - । माध्यम: (इंग्रजी) 
वर्धा, पिनकोड-४४२३०५ 

सोलापूर विद्यापीठ 

१२१ Z श्रीराम ग्रामीण संशोधन व विकास प्रतिष्ठाणचे | विज्ञान- 
लोकमंगल विज्ञान व उद्योजकता महाविद्यालय, | एम.एस्सी. (बायोटेक्नॉलॉजी) भाग-१ 
वडाळा, ता. उ. सोलापूर, जि. सोलापूर 

१२२ | २ श्रीराम ग्रामीण संशोधन व विकास प्रतिष्ठाणचे | विज्ञान- 
लोकमंगल विज्ञान व उद्योजकता महाविद्यालय, | एम.एस्सी. (इंटरप्रिन्युअरशिप) भाग-१ 
वडाळा, ता. उ. सोलापूर, जि. सोलापूर 

अ.क्र. | अ.क्र. संस्था/ महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित विषय 

१२३ षि डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट अन्ड मॅनेजमेट बी.एस्सी. (भाग-३) 
सोसायटीचे द.मै.फ.दयानंद कला व शास्त्र संख्याशास्त्र 
महाविद्यालय, सोलापूर 

१२४ ।२ के. संभाजीराव गरड बहुउद्देशिय व संशोधन बी.एस्सी. (भाग-१) 
संस्था मोहोळचे देशभक्त संभाजीराव गरड मायक्रोबायोलॉजी 
महाविद्यालय, मोहोळ, जि. सोलापूर 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

१२५ ae मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळचे श्री.शाोवाजी । विधी एल.एल.एम. बिजनेस ला (प्रवेशा 
विधी महाविद्यालय, वसमत रोड, परभणी क्षमता-८०) 

१२६ | 2 नांदेड एज्युकेशन सोसायटी,पीपल्स कॉलेज एम.एस्सी. अप्लाईड मॅथेमॅटिक्स (प्रवेशा 
परिसर, सायन्स कॉलेज स्नेह नगर, नांदेड क्षमता-६०) 

१२७ | 3 नांदेड एज्युकेशन सोसायटी,पीपल्स कालेज एम.एस्सी. मायक्रौबायोळांजी (प्रवेशा 
परिसर, सायन्स कॉलेज स्नेह नगर, नांदेड क्षमता-६०) 

१२८ ।४ एज्युकेशन सोसायटी, नायगावचे शरदचंद्र कला | एम.काम (प्रवेश क्षमता-८०) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नायगांव, 
ता.नायगाव,जि.नांदेड 

१२९ ।५ आडत व्यापारी शिक्षण संस्थेचे देगळूर एम.कॉम (प्रवेशा क्षमता-८०) 
महाविद्यालय, देगलूर, जि. नांदेड 

१३० ।६ मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळचे श्री.शिवाजी । एम.ए. अर्थशास्त्र (प्रवेशा क्षमता-६०) 
महाविद्यालय, परभणी 

१३१ | मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळचे श्री.हशावाजी । एम.एस्सी. गणित (प्रवेशा क्षमता-६०) 
महाविद्यालय, , परभणी 

१३२ | ८ नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था, एम.काम (फक्त मुलींसाठी, प्रवेशा क्षमता- 


कै.सौ.कमळताई जामकर महिला महाविद्यालय, 
जिंतूर रोड, परभणी 


८०) 


पृष्ठ २७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
चिक २ ३ 1181 | 
१३३ ।९ बहिर्जी स्मारक विद्यालय शिक्षण संस्थेचे बहिर्जी | एम.एस्सी. भौतिकशास्त्र (प्रवेश क्षमता- 
स्मारक महाविद्यालय, वसमतनगर, जि.हिंगोळी | 30) 
१३४ वि बहिर्जी स्मारक विद्यालय शिक्षण संस्थेचे बहिर्जी | एम.एस्सी. रसायनशास्त्र (प्रवेशा क्षमता- 
स्मारक महाविद्यालय, वसमतनगर, जि.हिंगोळी | 30) 
१३५ | q नवयुवक शिक्षण प्रसारक मंडळ, चापोली चे एम.एस्सी. गणित (प्रवेश क्षमता-६०) 
संजीवनी महाविद्यालय, ता.चापोली जि.लातुर 
१३६ १२ नूतन विद्यालय शिक्षण संस्थेचे नूतन B.B.A Agri Business Management 
महाविद्यालय, सेलू, जि.परभणी 
डिप्लोमा कोर्सस 
१३७ | श्री.शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटीचे यडावंत । डिप्लोमा इन टॅक्स प्रोसिजर अँण्ड 
महाविद्यालय, बाबानगर रोड, नांदेड प्रॅक्टीस 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
१३८ | नूतन शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आदर्श कला वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.काम 
वाणिज्य महाविद्यालय, देसाईगंज (वडसा) 
१३९ ।२ ज्ञानदिप शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला,वाणिज्य | विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. 
व विज्ञान महाविद्यालय,तुकूम, चंद्रपूर (रसायनशास्त्र,भौतिकशास्त्र व प्राणिशास्त्र) 
१४० ।३ भारतीय शिक्षण संस्थेचे, श्री. ज्ञानेठा मानवविज्ञान-एम.ए.(अर्थशास्त्र,राज्यशास््र 
महाविद्यालय, नवरगाव, जि.चंद्रपूर व इतिहास) 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. 
(रसायनशास्त्र,भौतिकशास्त्र व प्राणिशास्त्र) 
१४१ ।४ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटीचे, | विषय-विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अण्ड | १जीवरसायनशासत्र 
सायन्स चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर २) पर्यावरणझास््र 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
१४२ a अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज | अभ्यासक्रम -एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर 
न्यु आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स कॉलेज, लाळ | अप्लिकेशन) 
टाकी रोड, ता. जि. अहमदनगर 
१४३ | 2 सत्यनिकेतन संस्था अँन्ड मनोहरराव नानासाहेब | अभ्यासक्रम - 
देशमुख कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, | एम.कॉम. 
राजूर, ता. अकोले, जि. अहमदनगर एम.ए. (इतिहास) 
एम.एस्सी. (बॉटनी) 
१४४ | 3 रयत शिक्षण संस्था दादा पाटील महाविद्यालय, | अभ्यासक्रम - 
ता. कर्जत, जि. अहमदनगर एम.एस्सी (झुलॉजी) 


पृष्ठ २७ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक 


पंस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


२ 


३ 


PB 


कोपरगाव तालुका शिक्षण संस्था के. जे. सोमय्या 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
मोहनीराजनगर, ता. कोपरगांव, जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
एम.एस्सी (झुलॉजी) 


१४६ 


4 


मुळा एज्युकेशन सोसायटी श्री. ज्ञानेश्वर 
महाविद्यालय, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
एम.ए. (इतिहास) 


१४७ 


मुळा एज्युकेडान सोसायटी कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, मु. पो. सोनाई, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
एम.एस्सी. (बॉटनी) 
एम.एस्सी. (जिओग्राफी) 
एम.एस्सी. (फिजिक्स) 
एम.ए. (राज्यशास्त्र) 


१४८ 


अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज 
न्यू आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स कॉलेज, 
संभाजीनगर, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
बी.एस्सी. (जिओग्राफी) 
बी.एस्सी (स्टॅटिस्टिक्स) 


१४९ 


प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था वुमेन कालेज ऑफ 
होम सायन्स अन्ड बीसीए, लोणी, ता. राहता, 
जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
एम.एस्सी. हेल्थ सायन्स (डायटेटिक्स) 


१५० 


श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्थ व्यवस्था शिर्डी श्री. 
साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी, ता. राहता, जि. 
अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) 
बीसीए. (विज्ञान) 


१५१ 


Z 


शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर नगरपालिका 
कला, दा.ज. मालपाणी वाणिज्य व व. ना. 
सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर, 
घुलेवाडी, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 

एम.एस्सी. (इलेक्ट्रॉनिक्स) 
पी.जी. डिप्लोमा इन बॅकिंग 
पी.जी. डिप्ळोमा इन CRM 


१५२ 


a 


अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज 
नवीन कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
मीरारोड, ता. ]ोगांव, जि. अहमदनगर 


अभ्यासक्रम - 
एम.कॉम. 


१५३ 


१२ 


मराठा विद्या प्रसारक समाज कर्मवीर आबासाहेब 
तथा ना. म. सोनवणे कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, मोरे नगर, ता. बागलाण, जि. 
नाशिक 


अभ्यासक्रम - 
बीबीए 

एम.एस्सी. (बॉटनी) 
एम.एस्सी (झुलॉजी) 
विषय 

बी.ए. (संगित) 


१८४ 


१३ 


महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित कर्मवीर 
भाऊसाहेब हिरे कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, निमगांव, ता. मालेगांव, जि. 
नाशिक 


अभ्यासक्रम - 
एम.ए. (मराठी) 


१५५ 


१४ 


मराठा विद्या प्रसारक समाज के.टी.एच.एम. 
महाविद्यालय, शिवाजीनगर, ता. जि. नाशिक 


अभ्यासक्रम - 
एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 


पृष्ठ २७ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक 


पंस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


२ 


३ 


1181 | 


१५ 


मराठा विद्या प्रसारक समाज जीएमडी आर्टस, 
बीडब्ल्यु कॉमर्स अन्ड सायन्स कॉलेज, ता. 
सिन्नर, जि. नाशिक 


अभ्यासक्रम - 
एम.एस्सी. पी.पी.पी.आर. (झुलॉजी) 


१५७ 


१६ 


रयत शिक्षण संस्था अण्णासाहेब आवटे 
महाविद्यालय, मंचर, ता. आंबेगांव, जि. पुणे 


अभ्यासक्रम - 

एम.एस्सी. (अऑनालिटिकल केमिस्ट्री) 
एम.एस्सी. (बॉटनी) 

एम.एस्सी. (फिजिक्स) 


१५८ 


१७ 


अनेकान्त एज्युकेहन सोसायटी तुळजाराम 
चतुरचंद महाविद्यालय, ता. बारामती, जि. पुणे 


अभ्यासक्रम - 

एम. ए. एम.एस्सी. (जिओग्राफी) 
विषय - 

बी.ए. (लॉजिक) 

बी.ए. (तत्वज्ञान) 

बी.ए. (संस्कृत) 


१५९ 


4¢ 


राजगड ज्ञानपीठ अनंतराव थोपटे महाविद्यालय, 
ता. भोर, जि. पुणे पिनकोड-४१२२०६ 


अभ्यासक्रम - 

मानवविज्ञान-सर्टिफिकेट कोर्स इन 
कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पिकींग 
सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्ररी सायन्स 
सर्टिफिकेट कोर्स इन मोडी 

सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा 
इंटेन्सिव-सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-सर्टिफिकेट कोर्स 
इन इ-कॉमर्स 

सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रव्हल्स अन्ड 
टुरिझम 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-डिप्लोमा इन 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन 

डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशान टेक्नॉंलॉजी 
सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्प्युटर हार्डवेअर 
अँन्ड नेटवर्क 


१६० 


१९ 


इंदापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, आर्टस 
सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज पत्ता-मु.पो.इंदापूर, 
ता.इंदापूर, जि.पुणे पिनकोड-४१३१०६ 


अभ्यासक्रम- 
मानवविज्ञान-एम.ए.इंग्रजी 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी.(एन्वाइरन्मेंट) 

विषय- 

मानवविज्ञान- 

बी.ए. डिफेन्स अँड स्ट्रटर्जिक स्टडीज, 
बी.ए. समाजशास्त्र 


पृष्ठ २७ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक 


पंस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


चित 


२ 


३ 


PB 


१६१ 


२० 


ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळ, मा.बाळासाहेब जाधव 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आळे, 
ता.जुन्नर, जि.पुणे पिनकोड-४१२४११ 


अभ्यासक्रम- 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. ऑर्गेिनिक 
केमिस्ट्री, एम.एस्सी.फिजिक्स, 
एम.एस्सी. कॉम्प्युटर सायन्स 


१६२ 


२१ 


TAA मंडळ कला,वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, नारायणगाव, ता.जुन्नर, जि.पुणे 
पिनकोड-४१०५०४ 


अभ्यासक्रम- 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम. 
अँडीशानल इंग्रजी 


१६३ 


२२ 


पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ अनंतराव पवार 
महाविद्यालय, पिरंगुट, ता.मुळशी, जि.पुणे 
पिनकोड-४१२११५ 


अभ्यासक्रम- 
मानवविज्ञान-एम.ए.अर्थशास्त्र, एम.ए. 
इतिहास, एम.ए.राज्यझास््र, 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. 
अनॅलिटिकल केमिस्ट्री, एम.एस्सी. 
फिजिक्स 


१६४ 


२२ 


डा.डी.वाय पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, डॉ. 
डी. वाय. पाटील आर्टस कॉमर्स अँण्ड सायन्स 
कॉलेज 

पत्ता-संत तुकाराम नगर, पिंपरी, ता. पिंपरी 
चिंचवड (महानगरपालिका हद्द) जि. पुणे 
पिनकोड-४११०१८ 


अभ्यासक्रम- 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. 
बायोटेक्नॉलॉजी, 

एम.एस्सी. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन 


१६५ 


२४ 


औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्था, ए.टी.एस.एस. 
कॉलेज ऑफ बिझनेस स्टडीज अँड कम्प्युटर 
अप्लीकेडान पत्ता-सी?, एम.आय.डी.सी. 
चिंचवड, ता.पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका 
हद्द), जि.पुणे, पिनकोड-४११०१९ 


अभ्यासक्रम- 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. कॉम्प्युटर 
सायन्स 


१६६ 


२५ 


डा.डी.वाय. पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, 
डॉ.डी.वाय. पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान 
पत्ता- से.नं.२७ए, लोकमान्य हॉस्पीटल जवळ 
निगडी प्राधिकरण आकुर्डी पुणे, ता.पिंपरी 
चिंचवड (महानगर पालिका हद्द) जि.पुणे 
पिनकोड-४११०४४ 


अभ्यासक्रम- 
मानवविज्ञान-एम.ए.अर्थशास्त्र, एम.ए. 
मानसशास्त्र, 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी. 
अनॅलिटिकल केमिस्ट्री, 
एम.एस्सी.मायक्रोबायोलॉजी, 
बी.सी.ए.(विज्ञान), 

बी.एस्सी. अँनीमेशन, बी.एस्सी 
(एन्वाएरमेंट) 

मानवविज्ञान-बी.ए. इतिहास, बी.ए. 
SATA 


पृष्ठ २७ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक 


पंस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


"वी. | 


२ 


३ 


PB 


१६७ 


२६ 


कमला एज्युकेडहन सोसायटी प्रतिभा कालेज 
ऑफ कॉमर्स अँण्ड कम्प्युटर स्टडीज, पत्ता- 
ब्लॉक नं.३, प्लॉट नं.३, एम.आय डी.सी. मुंबई 
पुणे रोड चिंचवड, ता. पिंपरी चिंचवड (महानगर 
पालिका हद्द) जि.पुणे पिनकोड-४११०१९ 


अभ्यासक्रम- 

वाणिज्य व व्यवस्थापन- एम.कॉम., 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.सी.ए.(विज्ञान), 
बी.एस्सी. होमसायन्स, वाणिज्य व 
व्यवस्थापन- बी.कॉम.बिझनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान, बी.कॉम. मराठी 
(वाणिज्य), बी.कॉम. मार्केटिंग, 
विषय- 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. झुलॉजी 


१६८ 


२७ 


बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाळ चॅरिटेबल ट्रस्ट 
विश्वकर्मा कळा, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, पत्ता-कोंढवा बु. ता.पुणे (महानगर 
पालिका हद्द) जि.पुणे पिनकोड-४११०४८ 


अभ्यासक्रम- 

वाणिज्य व व्यवस्थापन- एम.कॉम., 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर 
अँप्लळीकेशन) 


१६९ 


२८ 


महाराष्ट्र एज्युकशान सोसायटी, आबासाहेब 
गरवारे महाविद्यालय, पत्ता- कर्वे रोड, ता.पुणे 
(महानगर पालिका हद्द) जि.पुणे, 


अभ्यासक्रम- 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर 
Ses har) 


१७० 


२९ 


कन्नडा संघ पुणे, कन्नडा संघ पुणे चे कावेरी 
कॉलेज ऑफ कळला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, पत्ता-३६, गणेशनगर, एरंडवणे, 
(महानगर पालिका हद्द) जि.पुणे, पिनकोड- 
४११०३८ 


अभ्यासक्रम- 

वाणिज्य व व्यवस्थापन- एम.कॉम., 
बी.कॉम.बिझनेस एन्वाएरन्मेंट अँड एंटर 
प्रेणेउरएशिप, 

बी.कॉम. बँकिंग अँड फायनान्स, 
बी.कॉम. बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशान, 
बी.कॉम. बिझनेस एंटर प्रेणेउरएशिप, 
बी.कॉम. फाऊंडेशन कोर्स इन कॉमर्स 


१७१ 


30 


सरस्वती मंदिर संस्था सरस्वती मंदिर नाईट 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड आर्टस पत्ता-१३५९, 
शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, ता.पुणे (महानगर 
पालिका हद्द) जि.पुणे, पिनकोड-४११००२ 


अभ्यासक्रम- मानवविज्ञान-एम.ए. 
अर्थझास्त्र 


१७२ 


39 


TAR एज्युकेशन सोसायटी मॉडर्न कॉलेज 
शिवाजीनगर, ता.पुणे (महानगर पालिका हद्दो 
जि.पुणे, पिनकोड-४११००५ 


अभ्यासक्रम- 

मानवविज्ञान-एम.ए.हिंदी, 
एम.ए.इतिहास, 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी.(कॉम्प्युटर 
अँप्लळीकेशान) 


पृष्ठ २७ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक 


पंस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


Ra 


2 


3 


PB 


१७२ 


३२ 


प्रोम्रेसिव एज्युकेशन सोसायटी मॉडर्न कला 
विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, पत्ता- 
गणेशखिंड ता.पुणे (महानगर पालिका हद्द 
जि.पुणे, पिनकोड-४११०५३ 


अभ्यासक्रम- 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- 

बी. एस्सी.(ब्लेंडेड), 

एम.एस्सी. (कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन), 
एम.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स, 
मानवविज्ञान-एम.ए.मानसशास्त्र, बी.ए. 
डिफेन्स अँड techn स्टडीज 


१७४ 


२३ 


शि.प्र.मंचे .स.प. महाविद्यालय, पत्ता-टिळक 
रोड, सदाशिव पेठ, पुणे (महानगर पालिका Be) 
जि.पुणे, पिनकोड-४११०३० 


अभ्यासक्रम- 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- 

एम.एस्सी. बॉटनी, मानवविज्ञान- एम.ए. 
समाजशास्त्र 


१७५ 


२४ 


प्रोम्रेसिव एज्युकडान सोसायटी Fist लॉ 
कॉलेज, पत्ता- गणेडखिंड, पुणे. ता.पुणे 
(महानगर पालिका हद्द) जि.पुणे, पिनकोड- 
४११०१६ 


अभ्यासक्रम- मानवविज्ञान- बी.बी.ए. 
एल.एल.बी. 


विषय- विठोषस्तर 


१७६ 


सत्यनिकेतन संस्था अंड मनोहरराव नानासाहेब 
देशमुख कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, 
पत्ता-राजूर, ता.अकोले, जि.अहमदनगर 


विशेष स्तर- 
बी.एस्सी. फिजिक्स, 
बी.एस्सी.झुलॉजी 


१७७ 


रयत शिक्षण संस्था दादा पाटील महाविद्यालय, 
पत्ता-ता.कर्जत जि. अहमदनगर 


विशेष स्तर- 

मानवविज्ञान- बी.ए. डिफेन्स अँड 
weft स्टडीज, 

बी.ए.मिलिटरी सायन्स, बी.ए.राज्यशास्त्र, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.(मॅथेमॅटिक्स) 


१७८ 


मुळा एज्युकेशन सोसायटी श्री ज्ञानेश्वर 
महाविद्यालय पत्ता-ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 


विशेष स्तर- 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. झुलॉजी 


१७९ 


मुळा WYP सोसायटी कला वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता-मु.पो.सोनई, 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 


fears स्तर- 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. 
(मॅथेमॅटिक्स) 


१८० 


दु 


श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी, 
श्री. साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी ता. राहता, 
जि.अहमदनगर 


विशेष स्तर- 

मानवविज्ञान- 

बी.ए.इतिहास, बी.ए.भूगोल, 
बी.ए.मराठी, बी.ए.राज्यशास््र, बी.ए.हिंदी 
वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
कॉस्ट अँड वर्क्स अकाठंटिंग, 

बी.कॉम. बँकिंग अण्ड फाइनान्स, 


पृष्ठ २७ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
शिव २ ३ [eS Rn 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. केमिस्ट्री, 
बी.एस्सी. फिजिक्स, 
बी.एस्सी. बॉटनी, 
बी.एस्सी.झुलॉजी 
१८१ | ६ सह्याद्री बहुजन विद्या प्रसारक समाज, सहकार | विशेष स्तर- 
महर्षी भाऊसाहेब संतुजी थोरात कला,विज्ञान व | वाणिज्य व व्यवस्थापन- एम.कॉम. 
वाणिज्य महाविद्यालय, ता.संगमनेर, | बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशान, 
जि.अहमदनगर बी.कॉम. कॉस्ट अँड वर्क्स अकाठउंटिंग, 
बी.कॉम. मार्केटिंग अँड साळेसमेनशिप 
१८२ | अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक | fears स्तर- 
समाज, नवीन कला वाणिज्य आणि विज्ञान | विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. झुलॉजी 
महाविद्यालय पत्ता-मिरी रोड, ora, 
जि.अहमदनगर 
१८३ | ¢ आदिवासी सेवा समिती, कला, वाणिज्य व | fears स्तर- 
विज्ञान महाविद्यालय मानूर, ता.कळवण,जि. | मानवविज्ञान- 
नाशिक बी.ए.अर्थशास्त्र, बी.ए.इंग्रजी, 
बी.ए.इतिहास, बी.ए.भूगोल, 
बी.ए.मराठी, बी.ए.राज्यशास्त्र, 
बी.ए.हिंदी 
वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
कॉस्ट अँड वर्क्स अकाठंटिंग, बी.कॉम. 
बिझनेस एंटररप्रेनरशिप, बी.कॉम. 
मार्केटिंग अँड साळेसमेनशिप, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
जिओग्राफी, बी.एस्सी. केमिस्ट्री, 
बी.एस्सी. बॉटनी, बी.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स, 
बी.एस्सी. झुलॉजी 
१८४ | ९ मराठा विद्या प्रसारक समाज कर्मवीर | विशेष स्तर- 
शांतारामबापू कोंडाजी वावरे कला, विज्ञान व | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
वाणिज्य महाविद्यालय, पत्ता-उत्तमनगर ता. | अँडव्हान्स्ड कॉस्ट अकाऊंटिंग अण्ड 
नाशिक, जि. नाशिक कॉस्ट सिस्टम्स, 
बी.कॉम. मार्केटिंग मॅनेजमेंट, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (मॅथेमॅटिक्स) 
१८५ शि मराठा विद्या प्रसारक समाज, जीएमडी आर्टस | fears स्तर- 


बीडब्ल्यु कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज पत्ता- 
सिन्नर, जि. नाशिक 


विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. 
मायक्रोबायोलॉजी 


पृष्ठ २७ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
eae 2 ३ PB 
१८६ | महात्मा गांधी विद्यामंदिर, नाशिक महात्मा गांधी | विशेष स्तर- 
विद्यामंदिर सचालित कला, विज्ञान व वाणिज्य | मानवविज्ञान- 
महाविद्यालय, सिन्नर पत्ता-विंचुर दळवी, ता. | बी.ए.अर्थशास्त्र, बी.ए.इतिहास, 
सिन्नर जि.नाशिक बी.ए.एन्वाएरन्मेंटल सायन्स, 
बी.ए.भूगोल, 
बी.ए.मराठी, बी.ए.राज्यशास्त्र, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
एन्वाएरन्मेंटल अवेर्नेस, बी.कॉम. 
एलिमेंटस ऑफ कंपनी OT, 
बी.कॉम. कार्पोरेट अकाठउंटिंग, 
बी.कॉम. कॉस्ट अँड वर्क्स अकाठउंटिंग, 
बी.कॉम. बँकिंग अँण्ड फायनान्स, 
बी.कॉम. बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशान, 
बी.कॉम. बिझनेस इकॉनॉमिक्स, 
बी.कॉम. बिझनेस कम्युनिकेशन, 
बी.कॉम. बिझनेस मॅनेजमेंट, 
बी.कॉम. मार्केटिंग मॅनेजमेंट, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
जिओग्राफी, बी.एस्सी. एन्वायरन्मेण्टल, 
बी.एस्सी. इंग्रजी, मराठी, बी.एस्सी. 
केमिस्ट्री, फिजिक्स,. बॉटनी, 
मॅथेमॅटिक्स, झुलॉजी 
१८७ । १२ रयत शिक्षण संस्था, अण्णासाहेब आदटे | विशेष स्तर- 
महाविद्यालय, पत्ता- मंचर, ता.आंबेगाव जि. पुणे | विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स, 
१८८ | १३ इंदापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, आर्टस | विशेष स्तर- 
सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज पत्ता-मु.पो.इंदापूर | विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
ता. इंदापूर जि. पुणे बी.एस्सी. जिओग्राफी, 
१८९ | १४ ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळ मा. बाळासाहेब जाधव, | विशेष स्तर- मानवविज्ञान- 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता- | बी.ए.अर्थशास्त्र, बी.ए.राज्यझञास््र, 
आळे, ता.जुन्नर जि.पुणे विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. बॉटनी, 
बी.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स 
१९० | १५ TAA मंडळ, कला, वाणिज्य व विज्ञान | विशेष स्तर- 
महाविद्यालय, पत्ता-नारायणगाव, ता. जुन्नर, | विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
जि.पुणे बी.एस्सी. फिजिक्स, 
१९१ fag ।खे.ता.शि.प्र. मंडळ हुतात्मा राजगुरु | विशेष स्तर- मानवविज्ञान-बी.ए.इतिहास, 


महाविद्यालय, पत्ता-राजगुरुनगर ता. खेड जि. 
पुणे 


विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
स्टॅटिस्टिक्स, 


पृष्ठ २७ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
Fa 2 3 PB 
१९२ | १७ डॉ. डी.वाय. पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, | विशेष स्तर- 
डॉ.डी.वाय. पाटील आर्टस, कॉमर्स अँड सायन्स | मानवविज्ञान-बी.ए.अर्थशास्त्र, 
कॉलेज ताथवदे, पुणे पत्ता- ताथवदे, पुणे ता. | बी.ए.इंग्रजी, बी.ए.मानसशास्त्र, 
पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे | बी.ए.राज्यशास्त्र 
वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
कॉस्ट अँड वर्क्स अकाठउंटिंग, बी.कॉम. 
बँकिंग अँड फायनान्स, 
बी.कॉम. मार्केटिंग मॅनेजमेंट, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. केमिस्ट्री, 
बी.एस्सी. बॉटनी, बी.एस्सी. 
मायक्रोबायोलॉजी 
१९३ | १८ डॉ. डी.वाय पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, | विशेष स्तर- 
डॉ.डी.वाय पाटील आर्टस, कॉमर्स अँड सायन्स | मानवविज्ञान-बी.ए.अर्थशास्त्र, 
वुमेन्स कॉलेज पिंपरी, पुणे पत्ता- फ्लॅट नं.१०१ | बी.ए.इंग्रजी, बी.ए.मानसशास्त्र, 
श्री. मोतीसागर अपार्टमेंट,जी.जी. ठक्कर रोड, | बी.ए.राज्यझ्ास््र 
पुणे, ता. पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका हद्द) | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
जि.पुणे कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग अण्ड अँप्लिकेशन, 
बी.कॉम. कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटिंग, 
बी.कॉम. बँकिंग अँन्ड फायनान्स, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
स्टॅटिस्टिक्स, बी.एस्सी. केमिस्ट्री, 
बी.एस्सी. फिजिक्स, बी.एस्सी. 
मायक्रोबायोलॉजी 
१९४ ।१९ ST. डी.वाय पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, | विशेष स्तर- 
डॉ.डी.वाय पाटील आर्टस, कॉमर्स अँड सायन्स | मानवविज्ञान-बी.ए.अर्थशास््र, 
कॉलेज पत्ता- संत तुकाराम नगर, पिंपरी बी.ए.राज्यशास्त्र, बी.ए.समाजशास्त्र, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
स्टॅटिस्टिक्स, बी.एस्सी. फिजिक्स, 
बी.एस्सी. बॉटनी, बी.एस्सी. झुलॉजी 
१९५ |।२० | प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, मॉडर्न कला, | विशेष स्तर- 
विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, गणेडाखिंड, | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
ता. पुणे (महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे स्टॅटिस्टिक्स, 
२. अटीवरशार्ती:- 
१. अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात नवीन विषय/अभ्यासक्रम मंजूर करण्यात आलेल्या 


आहेत, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 
स्टँप पेपरवर सादर करावे. 


पृष्ठ २७ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


२. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

३. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवशयक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील 
प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

४. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएहान ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

६. संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातीलळ महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ 
पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 


३. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक 2 मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा 
पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या 
विषय/अभ्यासक्रमांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर विषय/अभ्यासक्रमांमध्ये मंजुर विद्यार्थी 
संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर विषय/अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द 
समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥च9७॥[॥.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१५१२१७०४९३०८ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dattatray 1 


2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d7 8fff0592 1827 123426ec3977a74 
tt ntrao khark: 


Vasa ntra 0 kha rke 76478ce183be979d, 


Date: 2019.06.17 18:22:12 +05'30' 


(द.व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ २७ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३१/१९)/मशि-४ 


२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) Ud विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
४ संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 

) 


निवड नस्ती (मठि-४) 


o~ 
ae 


पृष्ठ २७ पैकी २७ 


